पोलीस (वाहतूक) विभागाने जारी केलेल्या 
प्रलंबित ई-चलानची वसुली करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-०३२३/प्र.क्र.८४/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


श्रस्तावना :- 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस हे वाहतूक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी 
वाहन चालक / वाहनांना ई-चलन जारी करण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली वापरत आहेत. प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी हे नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) यांनी विकसित केलेली प्रणाली वापरत असून वाहतूक 
पोलीस हे वाहतूक पोलीस विभागाने स्वतंत्ररित्या विकसित केलेली प्रणाली वापरत आहेत. 

वाहनांचे फिटनेस/हस्तांतरण/तारण ठेवण्याबाबतची कार्यवाही ही परिवहन विभागाकडून 
करण्यात येते. वाहतूक पोलिसांची यंत्रणा राष्ट्रीय पोर्टल (वाहन ४.०) शी संलग्न केलेली नाही. वाहतूक 
पोलीस विभागाने नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) यांनी विकसित केलेली प्रणालीचा वापर केल्यास 
वाहनांचे फिटनेस/हस्तांतरण/तारण ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करताना पोलीस वाहतूक विभागाकडून 
वाहन नियमांचा उल्लंघन केलेल्या वाहनांना जारी केलेल्या ई-चलनाची प्रलंबित रक्‍कम वसूल करता 
येईल. 

यानुषंगाने ई-चलन संदर्भात वाहतूक पोलीस विभागाकडे असलेला सर्व माहिती (डेटा) हा 
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) यांच्या (वाहन) या पोर्टलवर स्थलांतरित करणे देखील आवश्‍यक आहे. 
याबाबतची कार्यवाही व समन्वय करणे यादृष्टीने एक समिती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय-: 


पोलीस (वाहतूक) विभागाने जारी केलेल्या प्रलंबित ई-चळनची वसुली करण्यासाठी उपाययोजना 
सुचविणे तसेच याबाबतची कार्यवाही व समन्वय करणेसाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे 


अ.क्र नाव पदनाम 
अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
सह परिवहन आयुक्‍त (संगणक) सदस्य 
राज्य माहिती अधिकारी, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) सदस्य-सचिव 


ई-चलान संदर्भात वाहतूक पोलीस विभागाकडे असलेली सर्व माहिती (डेटा) हा दिनांक 
39.03.2028 पूर्वी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) यांच्या (वाहन) पोर्टलवर स्थलांतरित करण्याची 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०३२३/प्र.क्र.८४/परि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१४०८४१५२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAGAR DHONDIRAM PATIL 

S AG A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b303a302c4285dac7405892585048fce69e2ef2ade0799db990bcd 
ca3ead8311, postalCode=400032, st=Maharash 


tra, 
serialNumber=0255578456B2F5C05285C172A57976163858393ED219ED4 
D H N D | RAM PA T | L 28FAD29A0BBE29DEE, cn=SAGAR DHONDIRAM PATIL 


Date: 2024.02.23 15:44:03 +05'30' 


(सागर धों. पाटील) 


मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
६) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

) 

) 
९) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१० अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
92) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३) अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४ परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५ सह परिवहन आयुक्‍त (संगणक), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
१६ राज्य माहिती अधिकारी, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), मंत्रालय, मुंबई. 


) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१८) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा, मुंबई. 
) निवडनस्ती/परि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


